यशदा, पुणे या संस्थेमधील सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ 
या पदाची वेतनश्रेणी उन्नत करुन, प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्ती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रतिनि- २०२२/प्र.क्र.१४६/१२-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १६ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भ : १. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही/२०११ प्र.क्र.१३७/कार्यासन १२, 

दि.१७.१२.२०१६. 

२. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.५१०/कार्यासन१२, 
दि.१६.०२.२०१८. 

३. शासन पत्र सा.प्र.वि.क्र. यशदा २०२१/प्र.क्र.३२/१२-अ, दि.२५.०७.२०२२ 

४. महासंचालक, यशदा, पुणे, यांचे पत्र.क्र.प्रशा-१/२०२२/नेमणूक-प्रतिनियुक्‍ती-१, 
दि.०६.०९.२०२२ 

५. ग्राम विकास विभाग यांचे पत्र क्र.मविसे १०२२/प्र.क्र.१७९/२०२२/आस्था-३, दि. ३.११.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या प्रशिक्षण संस्थेतील रिक्त असलेली 
प्रतिनियुक्‍तीची पदे भरण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ च्या प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार संदर्भाधीन क्रमांक 
३ अन्वये जाहिरात देण्यात आली होती. त्यास अनुसरुन संदर्भाधीन क्रमांक ४ च्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार 
सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्याची विनंती केली आहे. त्यास त्यानुसार 
संदर्भाधीन क्रमांक ५ च्या पत्रान्वये श्रीमती विणा विनायक सुपेकर यांच्या प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍्तीस सहमती 
दर्शविली आहे. 


शासन निर्णय:- 

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या प्रशिक्षण संस्थेत सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ 
(वेतनश्रेणी एस २०-५६१००-१७७५००) या रिक्‍त असलेल्या पदाकरीता प्रतिनियुक्ती धोरणाच्या प्रचलित 
कार्यपध्दतीनुसार श्रीमती विणा विनायक सुपेकर,(वेतनश्रेणी- एस-२३-६७७००-२०८७००) यांना यशदा, पुणे या 
संस्थेत सहायक प्राध्यापक वर्ग-१या पदावर खालील TATA नमूद केल्यानूसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यात 
येत आहे. :- 


अ.क्र. नाव/पदनाम/वेतनश्रेणी मुळ प्रतिनियुक्‍तीचे पद / । प्रतिनियुक्ती | प्रतिनियुक्ती 
प्रशासकीय वेतनश्रेणी चा दिनांक चा 
विभाग कालावधी 
; श्रीमती विणा विनायक ग्रामविकास | सहायक प्राध्यापक-वर्ग-१। आदेशाच्या | आदेशाच्या 
सुपेकर सहायक विभाग वेतनश्रेणी एस-२० | दिनांकापासू | दिनांकापासू 
आयुक्‍त (विकास) (५६१००-१७७५००) न न 
विभागीय आयुक्‍त १ वर्ष 
कार्यालय, औरंगाबाद 
वेतनश्रेणी एस-२३ 
(६७७००-२०८७००) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि- २०२२/प्र.क्र.१४६/१२-अ 


२. तसेच श्रीमती विणा विनायक सुपेकर,सहायक आयुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 
औरंगाबाद या यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेतील सहायक प्राध्यापक 
वर्ग-१ (वेतन श्रेणी एस २०-५६१००१७७५००) या पदावर कार्यरत असेपर्यंत या पदाची वेतनश्रेणी उन्नत 
करण्यास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानंतर सदर सहायक प्राध्यापक वर्ग-१ हे पद आपोआप 
मुळ वेतनश्रेणीत अवनत होईल. 


३. सदर प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा...) नियम १९८१ च्या 
परिशिष्ट-२ मधील खालील अटी व शा्तींच्या अधीन राहील. :- 


१) प्रस्तुत प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी संबंधित विभागास लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने 
सेवेची आवश्‍यकता वाटल्यास सदर अधिकाऱ्यास परत बोलविण्यात येईल. यडावंतराव चव्हाण 
विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेस वरील कर्मचा-याच्या सेवेची आव्यकता नसल्यास 
संबंधितांना ३ महिन्याची नोटीस द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे, शासनास सदर बाब अवगत 
करण्यात यावी. 

२) प्रतिनियुक्तीवर असतानाच्या कालावधीतील वेतनाचा/रजा वेतनाचा खर्च यशवंतराव चव्हाण 
विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेने करावा. 

३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा..) नियम १९८१ च्या परिशिष्ट-४ मध्ये 
विहित केलेल्या दरानुसार यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेकडून 
रजा वेतन व निवृत्ती वेतन अंशदान देण्यात यावे 

४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अंनियो २०१२/प्र.क्र.९६/सेवा-४, दि.२१.०८.२०१४ अन्वये विहित 
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतनबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 

५) संबंधित अधिकार्‍याविरुद्ध विभागीय चौकशी करावयाची झाल्यास त्यांच्या सेवा मूळ विभागाकडे 
परत करण्यात याव्यात. 

६) हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.३६३/२०२२/सेवा-९,दि.२४.११.२०२२ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

9) सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२१६१८५९५७८८०७ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
LEENA ASHISH का 
SANKHE 


(लिना संखे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१ मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
) मा.अ.मु.स. (ले व को), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) महासंचालक, यशदा, पुणे. 
) विभागीय आयुक्त, पुणे 
) उपसचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि- २०२२/प्र.क्र.१४६/१२-अ 


७) निबंधक, यशदा, पुणे 
८) लेखाधिकारी यशदा, पुणे. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
qo) श्रीमती विणा सुपेकर, सहायक आयुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद 
१२) वित्त विभाग, कार्यासन सेवा-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 


१) मा.अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
२) निवडनस्ती/१२-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


